महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११३/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११३/१९)/मोप्र-१, 
दि.२९/०३/२०१९. 
२) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.मकुखोविम/२५/(४८/ २०१८) / 
अलि-३/४६७९ दि.०५/०९/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय: 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील ८४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-५, ४७०१ मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर), १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर, 32 अंशदाने (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १६२)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेडा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ 


/१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११३/१९)/मोप्र-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१०१११४४३१६७२२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R a nj | t DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


S h | Va | rao A h | re Department 


Date: 2019.10.11 14:45:23 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
३. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे, 
४. मुख्य अभियंता (विप्र, जळसंपदा विभाग, पुणे, 
५. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. क.अ., आ. (पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११३/१९)/मोप्र-१ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११३/१९ 
दिनांक: ११/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


)/मोप्र-१, 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 

a कार्यकारी संचालक a a 
२ 'मुख्यलेखाव वित्त अधिकारी 1१ 
३ अधीक्षक अभियंता Pa 
४ कार्यकारी अभियंता ३ 
षु उपविभागीय अभियंता ४ 
६ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता ८ 
७  । उच्चश्रेणी लघुलेखक २ 
८ | निम्मश्रेणी लघुलेखक / लघु टंकलेखक २ 
९ वरिष्ठ लेखा अधिकारी a ae 
| do | o  । लेखा अधिकारी २ 
११ । सहाय्यक लेखा अधिकारी ३ 
१२ ।अनुरेखक २ 
१३ | प्रथम लिपिक a a 
१४ | ass festa ८ 
१५ । कनिष्ठ लिपिक | a ० 
१६ | लिपिक-टंकलेखक ७ 
१७ भांडारपाल Pa 
१८ । अभिलेखापाल a a 
१९ | वाहन चालक ८ 
२० । शिपाई १५ 
२१ । चौकीदार ३ 

एकूण ८४ 

मेश! हणण 


न क्क x IN, S = Maharashtra, O = Government 
S h | vaj | rao A h | re Of Maharashtra, OU = Water 
R 


esources Department 
Date: 2019.10.11 14:45:38 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


